“श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, 
पंढरपूर व  पालखीतळ/मार्ग विकास 
आराखडा अंतर्गत मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, 
जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे महाराज 
यांच्या समाधीचा विकास व सौंदर्यीकरण 
करणे विकास आराखडा” निधी 
वितरणाबाबत. सन २०२४-२५ 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-निधीवि-२०२४/प्र.क्र.५८/का.१४४४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा : १ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. तिक्षेवि २०२३/प्र.क्र.४७/का.१४४४-अ, 
दि.३०.११.२०२३. 

2) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३, 
दि.२५.०७.२०२४. 

3) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. तिक्षेवि २०२३/प्र.क्र.३४/का.१४४४- अ, 
दि.१२.०३.२०२४. 


प्रस्तावना : 

शासन निर्णय नियोजन विभाग दिनांक ३०/११/२०२३ अन्वये रुपये ६६.११८ कोटी “श्री क्षेत्र 
देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ/मार्ग विकास आराखडा अंतर्गत मौजे सुदुंबरे, 
ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे महाराज यांच्या समाधीचा विकास व सौंदर्यीकरण करणे 
विकास आराखड्यास” मंजूरी देण्यात आली आहे. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी विविध 
तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांस उपलब्ध झालेल्या निधीमधून या आराखडयाकरिता जिल्हा नियोजन 
अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे यांना निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

“श्री क्षेत्र देहे, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ/मार्ग विकास आराखडा अंतर्गत 
मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे महाराज यांच्या समाधीचा विकास व 
सौंदर्यीकरण करणे विकास आराखड्याअंतर्गत” भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यासाठी 
जिल्हाधिकारी, पुणे यांना खाळी नमूद कामांकरिता सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरीता “मुख्य 
लेखाशिर्ष ५४५२ ०२११ - ५३ मोठी बांधकामे” अंतर्गत रु.१५.०० कोटी (रुपये पंधरा कोटी फक्त ) 
इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक-निधीवि-२०२४/प्र.क्र.५८/का.१४४४-अ 


(रुपये कोटीत) 
अ.क्र कामाचे नाव आवश्‍यक निधी सन 
२०२४-२५ 

चि . | सदुंबरे येथील श्री संत जगनाडे महाराज यांचे समाधीचा ७.५० 
विकास व सौंदर्यीकरण करणे या कामाचा भाग-२ 

२. | सदुंबरे येथील श्री संत जगनाडे महाराज यांचे समाधीचा ७.५० 
विकास व सौंदर्यीकरण करणे या कामाचा भाग-२ 

एकूण १५.०० 


२. “श्रीक्षेत्र देह, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पाळखीतळ/मार्ग विकास आराखडा अंतर्गत 
मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ, जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे महाराज यांच्या समाधीचा विकास व 
सौंदर्यीकरण करणे विकास आराखड्याअंतर्गत” मंजूर कामांवर होणारा खर्च, “मागणी क्रमांक ओ- 
१०. ५४५२, पर्यटनावरील भांडवली खर्च, ०१, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१, पर्यटन केंद्र (००) 
(00)(94) तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळ विकास आराखडा (५४५२ ०२११)-५३ मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) 
(दत्तमत) ” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
३. सदर प्रयोजनासाठी वर नमूद केलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व प्रधान 
महालेखापाल, मुंबई यांचे कार्यालयाने नोंदविलेला खर्च याचा ताळमेळ घालण्यात यावा. तसेच 
वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी शासनास तात्काळ सादर 
करावे. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.४४६/२०२४/व्यय-८, 
दि.०७/०८/२०२४, अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२६१५५९४१५५१६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MILIND RAGHUNATH KULKARNI 


ig) 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c8 1 bde24450c1 1d5ce0d99ed 18a61fb5b168 
5722e2c2c03, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KULKARNI ही 
(मिलिंद कुळकर्णी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
तातडीच्या आवड्यक कार्यवाहीसाठी, 
१. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 
२. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांक-निधीवि-२०२४/प्र.क्र.५८/का.१४४४-अ 


प्रत, 


प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे. 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
५. कार्यासन १४२४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. कार्यासन (व्यय-८, अर्थ -१६), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती, नियोजन विभाग, का.१४४४-अ, मंत्रालय, मुंबई. 


